कंठम्मा 
बांधकाम स्त्रीमजूराची कथा 


- 


SA 


कंठम्मा 

बांधकाम स्त्रीमजूराची कथा । 
लेखिकाः जे . एच . सीता 

चित्रः आर . एल . मिथरादिर 
मराठीतः प्रभाकर नानावटी 

ICRA, बेंगळूरू 1986 


SHILA 
4BANNI 


- 


- 


. 


- 


- 


. . 


. 


HTTER 


कंठम्मा गाढ झोपेतून उठली. 

चर्चची घंटा वाजत होती. 
आपण फार वेळ झोपलो याची जाणीव तिला झाली. 

सूर्य आताच वर येत होता . 


m...... 


2 . 


45 


तिने चारीकडे नजर फिरवली . 


पार्वती व कनगी, तिची मुलं , 
चिकटून झोपलेली होती. 


HEADAR 


.. 


. 


THICIAL 


आणि तिच्या शेजारी बाळ झोपल होतं . - ताई 


APA 


RWANIwwwwTTHURAIYA 


IMILIAL 


। 


CV 


तिचा मुलगा, भक्त, झोपला होता . तो 
कमावणारा मुलगा.कँपच्या बंगल्यात माळीच्या 
हाताखाली काम करत होता. 


in 


ती हळूच पार्वतीला 
उठवली. तिला चूल 
पेटवायचे होते. 


TITH 


. . . . 


कंठम्मा 
प्लॅस्टिकची 
कळशी घेऊन 
पाणी भरण्यासाठी 
बाहेर पडली . 


ती बाहेर पडली. नळाजवळ कुणीही नव्हते . सामान्यपणे चार-पाच बायका पाणी 
येण्याची वाट पाहत उभे असायचे. आज कुणीही नव्हते . 


. 


A 


E 


asti 


MINS 


अक्कम्मा तेथेच उभी होती. . 


अक्कम्मा , आज 
नळापाशी कुणीच का 
नाहीत ? 


India 


आता तू नळाच्या 
शिट्टीचा आवाज 
ऐकत बसणार 


काल ऑटोमधून ओरडून सांगत असलेले तू 
ऐकली नाहीस का ? नळाच्या पाण्याची वेळ 
बदलली आहे , असे सांगत होता. आजपासून 
फक्त संध्याकाळी येणार . 


पण मी संध्या 
काळ नंतर परत 
येते. स्वयपाकाला 
पाणी कुठून आणू? 


Durarulaim 


TIMIT 


4 
. 
IN 


Dect 


कंठम्मा तुझ्या त्या आळशी मुलींना कामं शिकव . 
कान्वेंट शाळेत शिकून काय उपयोग ? खरे पाहता 
शाळा शिकूनच काय उपयोग ? 


" ivineKHEMAMANNARAWINT 


IPAT 


परंतु कंठम्माने तिच्या 
बोलण्याकडे लक्ष दिले नाही . 


पाणी कुठून आणायचे हाच तिच्या 
डोक्यातला विचार . 
चर्चची विहीर लांब आहे. बाळं 
उठल्यास.. पार्वती जाऊ शकेल. परंतु 
तिला भरलेली कळशी जमणार नाही . 
मीच लवकर जाऊन परत यायचा 
निर्धार तिने केला. 


चर्चच्या विहिरीकडे पळतच गेली . 


चर्चच्या बाहेर कुणीही नव्हते. सर्व प्रार्थनेसाठी आत गेले होते . 


MITA 


411 


तिने दोरीला कळशी बांधून पाण्यात सोडली . आवाज करत कळशी भरली. 


तितक्यात कोपऱ्यातून आवाज आला . 


कोण आहे ? 


सिस्टर तिच्याकडे बघत होती. 


Lat 


सिस्टरला बघून तिला आश्चर्य वाटले. 


मी आहे सिस्टर , 
आजपासून पाण्याच्या 
वेळेत बदल झाला आहे . 
स्वयपाकाला पाणी नाही. / 


- 


सिस्टर, आज मी 
पार्वतीला शाळेला पाठवू 
शकत नाही.तिला पाणी 
भरावे लागेल . भक्त 
कामावर जात 
असल्यामुळे तो पाणी 
भरू शकत नाही. 


सिस्टरला सर्व काही उमजत होते . ती गप्प बसली . 


कंठम्मा पळत येताना 
कळशीतील अर्धे अधिक 
पाणी सांडून गेले होते . 


बाळ उठून पोट सवरत चुली 
पाशी आले होते . 


Niitation 


W 


इतर कुणीही उठले नव्हते . 


पार्वती , 
ऊठ! 


Viraldhunim 


आळशी 
मुलगी! 


रागातच ती ओरडली. 


तू आज शाळेला जाऊ नकोस . 
दुपारी पाणी भर. 


तसे पाहिल्यास 
शाळेचा काहीही 
उपयोग नाही. 


A 


कनगीला शाळेला कोण 
घेऊन जाणार ? 


कनगी स्वतः जात नसेल तर 
तिला पण शाळा नको. 


AUNTAMIUNT 


पार्वती रडायला लागली. 


भात शिजवल्यानंतर भक्ताला पहिल्यांदा वाढली. 


twari 


मग पार्वतीला व कनगीला जेऊ घातली. 


कंठम्माने भक्तासाठी डबा तयार 
करून दिला. 


बाळाला पेज करून 
भरवली . 
त्यानंतर स्वतःचा 
डबा घेऊन पळतच 
सुटली. 


10 


बाळाला खांद्यावर घेऊन किती 
पळाली तरी उशीर झालाच होता. 


HTMLHI 


LAMA 


ANUMAMAm 


HAAN 
MIdhani 


4 . him 


PAN 


रोजच्यासारखा टेंपो जागेवर नव्हता. 


waiiandu 


टेंपो गेल्यामुळे बसच भाडं द्याव 
लागणार. आणि कंत्राटदाराचे शिव्या 
ऐकून घ्यावे लागणार . 


com 


Ca 


. 
. 
. 


हो , टेंपो गेला 
होता. 


कंठम्मा बससाठी थांबली. रस्त्यावर भरपूर माणसं . 
कित्येक बायका घाईघाईने जात होत्या . 


ANCE 


- 


- 


या बायका इतक्या मोकळ्या कशा । 
काय ? कुणाच्याही हातात बाळ नव्हते . 


कदाचित घरकामासाठी बायका असणार. 
कंठम्मासुद्धा अशाच एका घरात कामाला 


होती . 


भरपूर वेळेनंतर बस आली. 


गर्दीतून ती आत कशीबशी शिरली. 


I 


- 


. 


12 


बांधकामाच्या जागेवर पोचायला बराच उशीर झाला होता . 


-- - - 


बसमधून उतरून ती पळतच सुटली. 


Karurta 


ANIMANASAWALERY 
- 
mmam 


13 


कामाला सुरुवात झालेली होती . पुरुष व बायका 
रांगेत उभारून सिमेंटच्या टोपल्या पुढे सरकवत 
होत्या . कुणी तिला बघितलेले नव्हते . 


L. CM 


रा 


C 


-- 


- 


- 


RA 


घाई घाईने मैदानाच्या एका 
कडेला मुलं झोपलेल्या आसन्या 
पाशी गेली . 


ताईसाठी थोडीशी जागा करून झोपवली. 
कंठम्माची कामं संपेपर्यंत ताईला तेथेच रहायचे होते. 


MILLlturA 


LIL 


ALTre 


MIFi 


VIATILall 


WHERE 


VIII 


EE 


कंठम्मा डोक्याला कापड गुंडाळून मजूरांच्या रांगेत उभी राहिली. 
कंत्राटदाराने अगोदरच तिला पाहिलेले होते . 


PATRA 


पनि 


दोन आठवड्यात तू 
तीन वेळा उशीरा 
आली आहेस . 


कंठम्मा गप्प बसली. कंत्राटदार मजूरी कापेल ही भीती. 
गप्प असलेले बरे . नाहीतर जास्त पैसे कापेल . 


15 


ती शिडीवर चढून चबुतऱ्यावर 
जाऊन थांबली. 


तिच्या मैत्रिणी - लक्ष्मी, सरोज , 
रमीझा, अंथोनम्मा - तेथेच होते. ती 
शिडीवरून चढताना सर्वजण हसत । 
होते . 


- 


: 


. 


Mal 


अजून काही वेळ ते हसले 
असते. कारण सिमेंट 
मिक्सिंग मशीन बिघडलेले 
होते. परंतु यात 
हसण्यासारखे काय आहे ? 
सिमेंट नसल्यास मजूरी 
नाही... 


16 


स्टीलच्या टोकदार तारा तिच्या 
पायाच्या तळव्याला टोचत होत्या . 
उभ्या उभ्या ती काही तरी शोधत 
होती. तिला दोन लाकडी फळकुट्या 
सापडल्या . ती त्यावर उभारली . 


काही वेळाने सिमेंटच्या टोपल्या वर सरकू लागल्या . 


इथे, इथे ओता. 
इथे इथे. तुम्ही 
नीट काम करत 
नसल्यास 
कामासाठी 


दुसऱ्यांना ठेवावे 


लागेल. 


मग 


WG 


ILM 


गवंडी जोराने खेकसत होता. 


-- 


17 


बायका घाई घाईने पुढे झाल्या . आपल्या हिश्याचे काम पूर्ण न केल्यास 
मजूरी कापली जाईल , ही भीती. 


या , या लवकर या . गवंडीला 
सिमेंटसाठी वाट पहावी लागल्यास 
तुम्हालासुद्धा पगाराची वाट पहावी 
लागेल. 


Mb 
. 


M 


Ci 


m 


g 


18 


.. 


MVDU 


लवकर! 
लवकर ... !! 


THAN 

LI 


IMAR 


KALAM 


19 


टोपली वाट बघत होती . 


7 किलो वजनाची. 


न थांबता चालणारी . 


UV 
/ 


घडयाळासारखी.. 


टोपल्या मोजता मोजता | | दिवस संपतो . 


तरी अजून एक टोपली रांगेत आहेच. 


20 


and 


सिमेंट येतच आहे . 


न थांबता... 


तुमचा हिश्याचे काम संपल्यानंतरच 


तुमच्या हातात त्या दिवसाची मजूरी . 


NN 


SAMR 


RACK 


। 


Mon 


AMARIL 


रुक्मिणीला 
माझी जागा 
घ्यायला 
सांग की 


14 


WLODRA 


रुक्मिणीला 
कठम्माच्या 
जागेत जायला 


सांग. 


- 


- 


. 


" 


रुक्मिणी त खाली 2 
जा . कंठम्माच्या 
जागेत. 


SAMA 


VuuNA 


VIRA 


Mini 


AINA 


" 


22 


रुक्मिणी खाली उतरून 
कंठम्माच्या जागेवर 
गेली. 


WAUNT 


MRIUr.. 


. 


. 


. 


letter 


NA 


कंठम्मा खाली उतरली . 


NAATMantly 


Mum 


ANITV iminaMMAMADHY 
NIYAalorin urnimaratel 

IMDImante 
MahamII 


EHIMA 


ULA 


. 


. 


WWPAN 


Ber. raddha 


बाळाला दूध पाजली. 


23 


ती चबुतऱ्यावर चढत 
होती . सिमेंट 
मिक्सिंग मशीन पुन्हा 
बिघडले . पुरुष माणसं 
दुरुस्त करत होते. 
यात काही वेळ गेला. 
जेवणाची सुट्टी होईल 
का ? 


A 


mer 


हो , जेवणाची सुट्टी झाली . 


TEG 


24 


सर्व जण जेवण करत असताना सरोज सांगत असलेली गोष्ट कंठम्मा ऐकत होती . 

ती मरून गेली. 


पेपरमध्ये फोटो आलेली ती बाई मेली . 


अलीकडेच तिचे लग्न झाले होते. परंतु नवरा हुंडा । 
जास्त न मिळाल्यामुळे त्रास देत होता. तिच्या । 
आई- वडिलांना जास्त पैसे देणे शक्य नव्हते . 


रोज भांडण . शिव्यांची लाखोली. शेवटी त्याला यांच्याकडून काही मिळणार नाही याची 
खात्री झाली. त्यांनतर ही दुर्घटना . 


25 


आगीतून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न 
करत होती. बाहेरून दरवाज्याला 
कडी लावलेली होती. 


तिच्या साडीला 
आग लागली 
होती. 
तिला आग 
विझवता येईना . 


आग पसरू लागली. 


जोरजोराने ती दरवाज्याला 
मारू लागली. ओरडू 
लागली. कुणालाही ते ऐकू 
आले नाही . 


JMORE 


गीता भाजून होरपळून मेली. 


परंतु लोक चुकून झालेली दुर्घटना असे म्हणतात. तो तिच्या अंगावर रॉकेल 
ओतून आग लावून बाहेरुन दरवाज्याला कडी लावला होता म्हणे. 


26 


रमीझा पुढे सांगू लागली . 


तिच्या शेजारी एक बाई होती. 
तिला एक मूल होत . मुलगी. 
तिला बरे वाटत नव्हते . ती 
दवाखान्यात गेली . 


डॉक्टरानी तिला तपासले. यापुढे तुला 
८ मूल होणार नाही . डॉक्टर म्हणाले. 


तिचा नवरा चिडला. 


मला मुलगा हवा होता . 
आता तुला मूल होणार 
नाही . 


27 


बायको म्हणून तुझा काही उपयोग नाही . 
घर सोडून जा . या पोरीला पण घेवून जा . 
काही तरी करून तिला संपव . 


त्याच रात्री ती बाहेर पडून एका विहिरीपाशी आली. त्या 
जिल्ह्यातील जास्त खोल असलेली ती विहीर ! 

मुलीला छातीस धरून विहीरीत उडी 
मारली . 


VTHI 


TAIN 


. . 


HIMIR 


पोलीसांनी आत्महत्या म्हणून केस मिटवली . 


28 


नवरा सांगतो म्हणून कुणी तरी जीव देतात का ? - 


EART 


( नवरा जे सांगतो ते ऐकलेच पाहिजे . 


/ हो. ऐकायचे नसल्यास घर सोडून । 

जावे. 


घर सोडल्यास तिला कोण ठेवून घेणार ? 


त्यापेक्षा मेलेलेच बरे. बाईसुद्धा एक माणूसच. इतराप्रमाणे 
तिलासुद्धा माणूस म्हणून का पहात नाहीत ? 


Zaman 


___ या , लवकर या । 

WAAN 


कंत्राटदाराचा आवाज . 


जेवण झाले होते . सगळे कामाला हाजर . 


तुम्ही दोघी या 
फरश्या उचलून 
पलिकडे ठेवा.. 


HALA 


DIM 


WARN 


WARVA 


पहिल्या पहिल्यांदा असल्या कामामुळे फार थकवा येत होता. ट्रक भरून 
आणलेल्या फरश्या उचलाव्या लागत होत्या . आता हे सर्व सोपे वाटत आहे . 


- 


- - - - 


का 


. 


रुक्मिणी सांगत होतीः 


C 


MAKAM 


hilAUT 


आता आपण 
फरश्यासारखेच 
आहोत . 


HTML 


. याचा अर्थ? 


HUANARANASIRIT 


30 


त्यांच्यासाठी 
आपण दगडच ! 


आम्हाला पिळून काढतात . 

/ त असा विचार करू नये. 


IPINKA 


आपण ऊन - पावसात काम 
करावे. त्यानी बसून खावे. 


ते विचार करत 
असतात . आपल्या 
उदयोगाबद्दल विचार 
करत असतात . 


उद्योग कसला ? 
फायद्याच्या गोष्टी.... 


आमच्यासारख्या बायकांच्या जिवावर 
फायदा करून घेतात . 


In 
Imesed 


31 


त्यांना नक्कीच फायदा होत असणार. 
कारण बायकांना जास्त मजूरी द्यावी 
लागत नाही. 


PA 


in 


तुला काय वाटते, कंठम्मा ? ) 


मला नका विचारू. मी 
( बाईमाणूस . 


परंतु रुक्मिणीच्या 
प्रश्नाबद्दल ती विचार करू 
लागली. 


बाकीचा दिवस तसाच गेला . दिवसाच्या शेवटी गोड 
बातमी आली. सगळे या . पगार द्यायचा आहे . 


एका आठवड्याचा पगार होता . 


Mathi 


RMER 


मCHAR 


WHA- RAYARI 


इतका वेळ थांबलेले सार्थक झाले . 


आज पगार, कंठम्मा 
तुझा नवरा तुला 
बघायला येणार . 


MANAYA 


necuilllllllllll 


21m 


WAR 


तिचा नवरा कण्णप्पा. बेवडा . 
कायम घराबाहेरच असायचा. 


सगळे पगाराच्या रांगेत उभे राहिले . 


SA 


पुरुषाना 


एवढा पगार ? 


आमच्यापेक्षा दुप्पट 
तरी असावा! 


WAIMAN 


33 


तितक्यात बायकाच्या रांगेतून आरडा ओरडा ऐकू आला. 


हे काय ? आई ग! 


HD 


KAISE 


ती रुक्मिणी. कंत्राटदाराने 
सहजपणे तिच्या पाठीवर हात 
फिरवली. तू खालच्या 
जातीची. तक्रार करायचं नाही . 


PN 


रुक्मिणी त्याच्या तोंडावर थुकली. 

कंत्राटदार रागाने लालबंद झाला . 


तुला पगार नाही ! 


___4 


1 


u 


} 


Iftill 


LIVirAN 


34 


तिला 
हाकलून 


दया . 


INDIA 


. 


बाकीच्या बायकांनी तिला लांब नेले . 


वयस्कर बायका कंत्राटदाराशी हुज्जत घालू लागले . 


गप्प बसा. त्याबद्दल काही 
बोलायचे नाही . नाहीतर 
तुम्हालाही पगार नाही. 


ते गप्प बसले . 


" 


ALNIV 


Vuly 
K 


TAMANIK 


| 


FEE: 


: 


VI TANI 


HAI 


35 


कंठम्माची पाळी आल्यानंतर हातात पडलेले पैसे घेऊन बाहेर 
पडली . पाच रुपये कमी होते . 


भांडण करणे व्यर्थः 


iM 


MAN 


ANANTRA 


घरी पोचेस्तोपर्यंत संध्याकाळ 


HE 


( VARKAR 


36 


वाटेत किराणा दुकानापाशी थांबून सामान व मुलांसाठी मिठाई घेतली. तेथे 
लक्ष्मियम्मा उभी होती. 


Mini 


PATANCom 


MILITA 


BRARY 


-- 


- 


AIII 


. 


तू हुशार ग बाई! नवरा 
बघायच्या अगोदरच तू सामान 
घेवून चालली आहेस. 


aurTTE 


SPERI 


ICA 


KUNAMILMY 


HINDIVAH 
IN 


L 


INHINI 


ती घरी गेली. आत पाय 
ठेवायच्या अगोदर क्षणभर 
घुटमळली. तो घरात असावा. 
कुठे आवाज नाही. काही त्रास 
नसेल. आत घरात शिरली . 


37 


L घरात पाय ठेवली. 


1XC 


न 


15 


-A 


- 11 


Prer : 


तो जमिनीवर निपचित पडला होता . 


हे काय ? 


1 मोगऱ्याची फुलं . तिच्यासाठी आणलेले . 


आणि मुलांसाठी मिठाई. 


44 


38 


स्वयपाक करत असताना भक्ताने सर्व हकीकत 
हळूच सांगितली. तिला सगळे माहित झाले . 


बाबा बंगल्यावर आला 
होता. माझा पगार 
हिसकावून घेतला. 


तेव्हा तिला फूलांचे व मिठाईचे रहस्य कळाले . 


आई ग । 


TAMAN 


तिचा नवरा जागा होता . 


39 


तिने त्याच्यासाठी 
पाणी आणले होते . 


पाणी गटगटा 
पिऊन टाकला. 


I 


तू मला अशी का बघत आहेस ? फुलं आवडली 
नाहीत का ? तुझ्यासाठी आणले होते . 


RIDHINDHRAN 


IND 
. 


हो. परंतु यासाठी पैसे कुठून मिळाले हे 
पण मला माहित आहे. 


त्याला राग आला. 


40 


/ मी तुझ्यासाठी 

भेट म्हणून 
आणली होती. 


माझ्या मुलाचे पैसे माझेच पैसे. 
तू यात मध्ये पडू नकोस. 


PICAR 


ती काही वेळ फुलाकडे बघत होती. तिच्या नाकातून बाहेर पडलेल्या रक्तामुळे फुलं 
ओली झाली होती. ती किती स्वप्न बघत होती! परंतु नवऱ्याच्या शिव्या व नाकातून 
भळभळणारे रक्त वास्तवाची जाण करून देत होत्या. परंतु हे सुद्धा स्वप्नच वाटू 
लागले. यापेक्षा तो जास्त मारणार नाही . जास्त त्रास देणार नाही. हे सर्व अनेक वेळा 
झालेले होते . तिच्या अंगवळणी पडले होते. त्याला सामोरे जाण्याइतपत माझ्यात 
सामर्थ्य नाही. एके दिवशी ते सामर्थ्य नक्कीच येईल . ते सामर्थ्य शारीरिक 
सामर्थ्यापेक्षा किती तरी पटीने जास्त असेल ... 


